साठवण तलाव डोल्हारा, ता. मोखाडा, जि. पालघर 
या योजनेस व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याबाबत- शुद्धिपत्रक. 
महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: सुप्रमा-२०२१/प्र.क्र.३०३/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २३ सप्टेंबर २०२४ 


वाचा: 
१. शासन निर्णय क्रमांक: सुप्रमा-२०२१/प्र.क्र.३०३/जल-१, दिनांकः ११.०३.२०२४. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर यांचे पत्र क्र. पाजिप/ ळलपावि/ आस्था/ 
TAN १६४/ २०२४, दि. २९.०७.२०२४ 


साठवण तलाव डोल्हारा, ता. मोखाडा, जि. पालघर या योजनेस संदर्भिय शासन निर्णयान्वये 
व्दितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 

संदर्भीय शासन निर्णय दि. ११.०३.२०२४ मध्ये नमूद GAINS “(०१)(१८)राज्य एकत्रित निधी 
अंतर्गत लहान पाटबंधारे योजना, (राज्यस्तर योजना) (कार्यक्रम), ५३, मोठी बांधकामे, लेखाशिर्ष ४७०२- 
७७२१” या ऐवजी “आदिवासी उपयोजना ल.पा. तलाव, (२२२५ ई ४०९ TL १७०००६)”असे वाचावे. 

सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९२३१३०२५७२४२६ असा आहे. हे 
शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAKASH 

NILKANTHRAO PATIL 
(प्र.नि. पाटील) 

कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद /विधान सभा, विधान मंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई. 
) 
) 


सर्व मा. संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/प्र.क्र.३०३/जल-१ 


६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
७) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 
८) मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव 
९) मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 
१०) महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११)आयुक्‍त मृद व जलसंधारण, जळ आयुक्तालय, औरंगाबाद. 
१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, औरंगाबाद. 
93) अपर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे. 
१४) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी तथा अधीक्षक अभियंता, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे. 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 


१५) जिल्हाधिकारी, पालघर. 

१६) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, ठाणे. 
१७ कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८)निवड नस्ती (जल-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


